राज्यात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी 
०६/०४/०२ दुधाळ संकरित गायी / म्हशींचे गट वाटप 
करणे या नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय सर्वसाधारण, 
अनुसूचित जाती उपयोजना व जिल्हास्तरीय 
आदिवासी उपयोजनेंतर्गत योजनेस प्रशासकीय मंजूरी 
प्रदान करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: राज्ययो-२०१२/प्र.क्र. १५९/ पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : २९ जुलै, २०२२ 


वाचा :- १. कृषि व पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. राज्ययो- 
२०१२/प्र.क्र. १५९/पदुम-४, दि. ३०.१०.२०१५ 
२. शासन पूरक पत्र क्र.राज्ययो-२०१२/ प्र.क्र. १५९ (भाग-१)/ पदुम-४, दि. १२.१०.२०१८ 
३. शासन पूरक पत्र क्र.राज्ययो-२०१२/ प्र.क्र. १५९/ पदुम-४, दि. १९.०१.२०१९. 
४. शासन निर्णय क्र.राज्ययो-२०१२/ प्र.क्र. १५९/ पदुम-४, दि. ३१.०१.२०१३. 
५. शासन शुध्दीपत्रक क्र.राज्ययो-२०११/ प्र.क्र. ६७/ पदुम-४, दि. १९.१२.२०११. 
६. शासनाचे पत्र क्र. राज्ययो-२०१८/ प्र.क्र. १३१/ पदुम-४, दि. ०५.१०.२०१८. 
७. शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२०/ प्र.क्र. ७७ (भाग-१) / पदुम-४, दि.१४.०९.२०२०. 
८. शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०२०/ प्र.क्र. ७७ (भाग-१) / पदुम-४, दि.२२.११.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


वाचा क्र.१ येथील दि. ३०.१०.२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात दुध उत्पादनास चालना 
देण्यासाठी ०६/०४/०२ दुधाळ संकरीत गायी / म्हशींचे गट वाटप करणे या नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय 
सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व जिल्हास्तरीय आदिवासी क्षेत्र उपयोजनेस प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आळेळी आहे. सदर शासन निर्णयान्वये या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना दुधाळ 
जनावरांची खरेदी करुन देण्यासाठी दुधाळ जनावरे खरेदी समिती गठीत करण्यात आळेली आहे. तथापि, 
सदर समितीचे गटप्रमुख, सदस्य व सदस्य सचिव याबाबत शासन निर्णयामध्ये स्पष्टता नसल्याने दुधाळ 
जनावरे खरेदी समितीची संरचना निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्या अनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक :- 

राज्यात दुध उत्पादनास चालना देण्यासाठी ०0६/०४/०२ दुधाळ संकरीत गायी / म्हशींचे गट वाटप 
करणे या नाविन्यपूर्ण राज्यस्तरीय सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना व जिल्हास्तरीय आदिवासी क्षेत्र 
उपयोजनेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या वाचा क्र. १ येथील शासन निर्णयातील पृ. क्र.३ वरील 
योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना, अटी व शार्तीमधील अनुक्रमाक ११ येथील 
दुधाळ जनावरे खरेदी समितीची संरचना खालीलप्रमाणे स्पष्ट करण्यात येत आहे. 


दुधाळ जनावरे खरेदी समिती 


i सहायक आयुक्त पशुसंवर्धन, जिल्हा पश्युवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय / तालुका | खरेदी समिती 
लघुपश्ुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय (संबंधित तालुक्‍याच्या मुख्यालयी तालुका | प्रमुख 
लघुपश्ुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालय उपलब्ध नसल्यास नजीकच्या तालुक्यातील 
संस्थेवरील संनियंत्रणाकरीता नेमणूक केलेले सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन) 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः राज्ययो-२०१२/प्र.क्र. १५९/ पदुम-४ 


२ । कार्यक्षेत्रातील पश्ुवैद्यकीय दवाखान्याचे संस्थाप्रमुख (aes विकास अधिकारी, | सदस्य 
पशुवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-१ / सहायक पशुधन विकास अधिकारी / पशुधन 
पर्यवेक्षक, पश्युवैद्यकीय दवाखाना श्रेणी-२) 

३ | लाभार्थी सदस्य 

४ | गावातील प्राथमिक सहकारी दुध संस्था (असल्यास) - प्रतिनिधी सदस्य 

५ | बँक प्रतिनिधी (कर्ज प्रकरणी) सदस्य 

६ । विमा कंपनीचे प्रतिनिधी सदस्य 
Tales विकास अधिकारी (विस्तार), पंचायत समिती सदस्य सचिव 


प्रत, 


Cc “७ A 0 


१०, 
११, 
42. 
93. 


दुधाळ जनावरांच्या प्रत्यक्ष खरेदी वेळी उपरोक्त समितीमधील 31.5.9, 2, व ७ येथील अधिकारी 
लाभार्थी समवेत उपस्थित राहणे बंधनकारक राहील. 


वाचा येथील नमूद सर्व शासन निर्णय / पत्रातील तरतूदींमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला 
नसून त्या जशाच्या तशा लागू राहतील. 


या अनुषंगाने सविस्तर Aaa सूचना आयुक्‍त WA, पुणे यांनी सर्व संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी 
यांना निर्गमित कराव्यात 


सदरचे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा संगणक संकेताक २०२२०७२९१०४३५८०२०१ आहे. सदर शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने व नावाने, 
DR. SANJAY 


VISHWANATHRAO 
DOIODE 


Digitally signed by DR. SANJAY VISHWANATHRAO DOUODE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND ADF 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=690002a7555559bb01 5f3 1 5b03adb3305c59fe381e4dcda1439d119 
129672733, pseudonym=B6831977DAFE9C462B1F5207DB8DC23334F 34E62, 
serialNumber=5DBCE7AE3AC30FOES5C90CD14E851251037DC61F3291C80E 
A8638C44D41143AA, cn=DR. SANJAY VISHWANATHRAO 001100६ 

Date: 2022.07.29 10:47:32 +05'30' 


(डॉ. संजय वि. डोईजोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (पशुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपायुक्‍त 

सर्व जिल्हा wae अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सर्व सहायक आयुक्त पश्युसंवर्धन, जिल्हा पशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालये 
सर्व सहायक आयुक्‍त पशुसंवर्धन, तालुका लघुपशुवैद्यकीय सर्वचिकित्सालये 


निवड नस्ती पदुम-४. 


अवर सचिव (पदुम -३), कक्ष अधिकारी (पदुम १, २ व १६) कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


